सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 
वर्ष २ रे, राजपत्र क्र . ३८ ] गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८, २०१६/भाद्र / आश्विन ३१-६, शके १९३८ [ पृष्ठे २६,किंमत : ०.०० रुपये ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती , पृष्ठे - भाग एक- अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक- अ , चार -अ , चार -ब व १५६९ आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी - 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित १५७० व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , - 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व 
१५७० 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . १५९४ 


शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers (Appointment, Conditions Of Service and 
Remuneration ) Rules, 1984 . 


Law and Judiciary Department 

Hutatma Rajguru Chowk , 

Madam Cama Road , 
Mantralaya,Mumbai-400032 
Dated : 01 st September, 2016. 


No . SPP- 1916/ 1569 / C . R . 279 / D - XIV: - In 
exercise of the powers conferred by sub -section (8 ) of 
the section 24 of the Code of Criminal Procedure , 
1973 ( Act No . II of 1974) , the Government of 
Maharashtra hereby appoints Adv. Shri Bhausaheb 

B. Borse, Dhule as “ Special Public Prosecutor " for 
conducting the case bearing No. 124/ 2015 pending 
before Sessions Court , Dhule , which is arising out of 
C . R. No . 164/ 2015 registered at Dhule City Police 
Station , Dhule . 


3 . Lump sum fees of Rs. 20 ,000 /- (Rupees Twenty 
Thousand Only ) as quoted by Adv . Shri Bhausaheb 
B . Borse ,has been already deposited by the applicant 
Smt. Surekha Sunil , Lakde to the Goverment, vide 
R . B . I Challan No . 4134 dated 01.09.2016 . The 
amount will be paid to Adv. Shri Bhausaheb B . Borse, 
after completion of the case . 

4 . The Government reserves the right to revoke / 
modify/annul the order without assigning any reasons. 

By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 

V . T. Tambe , 
Section Officer, Law & Judiciary Department. 


2 . His appointment is strictly subject to the 


औ . भाग १ - ३८ 


१५६९ 


१५७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६/ भाद्र / आश्विन ३१- ६ , शके १९३८ 

शक १९३८ भाग १ - पुरवणी 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
विधि व न्याय विभाग 

संस्था नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

" गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण "भाडेकरु मालकी हक्क गृहनिर्माण 
मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 

संस्था ” असे आहे. 
दिनांक :- ०२ सप्टेंबर , २०१६ . 

उस्मानाबाद , ०२ सप्टेंबर , २०१६ . 
क्र . एजीपी- २३१६/ ३४६/ प्र. क . २८९ / का . १४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहिता , 

एच . पी . कांबळे, 
१९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ ( ३ ) व 

सहायक निबंधक , 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 

सहकारी संस्था , तालुका उस्मानाबाद . 
१९८४ च्या नियम १३ तसेच या नियमात शासन अधिसूचना विधि व न्याय 
विभाग क्र . संकीर्ण- ५९१५ /(२७)/ का .१४ , दि . ०३/०२/ २०१५ व दि . १३ /०२/ २०१५ 
च्या शुध्दिपत्रकान्वये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीस अनुसरुन जालना 
जिल्ह्याकरिता अॅड . दिपक नारायणराव कोल्हे यांची सहायक सरकारी 

सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता पदावर दि .०३/ ०९ / २०१६ पासून 

अधिसूचना 
पुढील दोन वर्षांचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्ष पूर्ण होतील तो 
दिनांक यापर्यंतचा कालावधी , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या क्र .नियंत्रण/ नि .तु.प्रि . शेसा. स. सं./ नों ./ अ./ सन २०१५ / ४०७६ . - सहायक 
कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका उस्मानाबाद यांचेकडून असे अधिसूचित 

करण्यात येते की , तुळजाभवानी प्रियदर्शनी शेतकरी शेती साधन सहकारी 
२ . सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व 

संस्था म . कसबे तडवळे , ता . जि . उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
मानधन) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 

संस्था अधिनियम , १९६० मधील ( १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 

२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक ओएसएम /( ओएसएम )/ जीएनएल / 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

( ओ )/ ३०२/ सन २०१५, दिनांक ३० /१२/ २०१५ ने नोंदविण्यात आलेली आहे . 
४. सदर नियुक्ती ही बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन 

संस्था नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
राहून करण्यात येत आहेत . 

“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे . 
५ . जिल्हा सरकारी वकील , जालना यांनी वरीलप्रमाणे नव्याने नियुक्त 

उस्मानाबाद , ३० डिसेंबर , २०१५ . 
करण्यात आलेल्या अॅड . कोल्हे यांचा रुजु अहवाल शासनास तात्काळ 

बी .एच . सावतर , 
सादर करावा . 

सहायक निबंधक , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 

सहकारी संस्था , तालुका उस्मानाबाद . 
संजीव केळूसकर , 
अवर सचिव , महाराट्र शासन . 

सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसूचना 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसूचना 


नोंदणी क्रमांक एनएनडी/ एमकेडी/ एजीआर/( ओ)१५८४/ ऑफ / २०१६-२०१७ . 
क्र . जिदुविअ/ नांदेड/ क / ८५८ / २०१६, - याद्वारे सूचित करण्यात येते 
की , जनकल्याण मागासवर्गीय भुजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था 
( प्राथमिक ) मर्या. मौलालीमाळ, पो . सुगांव बु ., ता . मुखेड , जि . नांदेड ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९( १ ) अन्वये 
( महाराष्ट्र अॅक्ट २४ ऑफ १९६१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . आणि 
त्याच कायद्याच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व हया खालील महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था 
व उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


क्र . नियंत्रण / नि . आदर्श म्हाडा स . गृ. सं/ नों ./ अ ./ सन २०१६ .- सहायक 
निबंधक सहकारी संस्था , तालुका उस्मानाबाद यांचेकडून असे अधिसूचित 
करण्यात येते की , नि . आदर्श म्हाडा सहकारी गृहनिर्माण संस्था म . 
उस्मानाबाद, ता . जि . उस्मानाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० मधील ( १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक ओएसएम / ओएसएम / एसएचजी/(टीओ)/ 
४१५ / सन २०१६, दिनांक ०२/ ०९ / २०१६ ने नोंदविण्यात आलेली आहे . 


नांदेड , २८ जुलै , २०१६. 


पी . जी . पपुलवार , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६/ भाद्र/ आश्विन ३१- ६ , शके १९३८ 


१५७१ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २० .८. २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 


श्री . व्ही . जे. डोंगरे, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पूर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


पहाः- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१ .०७ . २०१६ . 

२) श्री . आर. एस . कानडे, ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांची दिनांक १० .८ .२०१६ ते १२ .८.२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


श्री . व्ही . जे . डोंगरे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , रेणापूर 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . व्ही . जे . डोंगरे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७. २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत येईल . 


लातूर , ११ ऑगस्ट , २०१६ . 


क्र . काव्यवि(प्रशा)/ ३११०/ २०१६ ,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
“दिनांक १५ .८ .२०१६ रोजीचे ध्वजारोहनाचे कार्यक्रमास मुख्यालयाचे 
ठिकाणी हजर राहण्याचे अटीस अधिन राहून " श्री . आर .एस . कानडे, ६वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर यांची दिनांक १० .८ .२०१६ ते 
१२.८ .२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
१३.८. २०१६,१४ .८ .२०१६ व १५.८ .२०१६ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार , 
रविवार व स्वातंत्र्य दिनानिमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत 
आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ९.८ . २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १६ .८.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


__ श्री . आर. एस . कानडे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . आर. एस . कानडे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ६वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


पहाः-१) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१ .७.२०१६ . 

२) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३१५१/ २०१६, दिनांक १६.८. २०१६ . 
३ ) श्री . एच .ए . मुल्ला , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांची दिनांक 
१८.८ . २०१६ ते १९ .८ . २०१६ या ( ०२) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . आर. एस . कानडे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७.२०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


आदेश 


लातूर , ११ ऑगस्ट , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


क्र . काव्यवि( प्रशा )/ ३२३९ / २०१६, - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . एच.ए . मुल्ला , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, लातूर यांची दिनांक १८ .८. २०१६ 
ते १९ .८ . २०१६ या ( ०२ ) दिवसांची उपभोगलेल्या अर्जित रजेस कार्योत्तर 
मंजूरी देत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात आली होती . 


७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . एच. ए. मुल्ला, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पूर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


पहाः- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६ , दिनांक २१.०७.२०१६ . 

२) श्री . व्ही . जे . डोंगरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , रेणापूर 
यांची दिनांक १६.८. २०१६ ते १९ .८. २०१६ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . एच.ए . मुल्ला , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 
ठेवण्यात आली होती . 


श्री . एच.ए . मुल्ला, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७. २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत आला होता. 


आदेश 


लातूर , २२ ऑगस्ट, २०१६ . 


क्र . काव्यवि(प्रशा)/ ३१११/ २०१६,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . व्ही . जे . डोंगरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, रेणापूर यांची दिनांक १६.८.२०१६ ते १९ .८.२०१६ पर्यंतची ( ०४ ) 
दिवसांची अर्जित रजा, मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १५.८ . २०१६ 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


१५७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र/ आश्विन ३१- ६, शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . एच .ए . मुल्ला, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


पहाः-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६ , दिनांक २१. ७. २०१६ . 

२ ) श्रीमती एस . एम . कनकदंडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , लातूर यांची दिनांक २९ .८ .२०१६ ते ३१ .८ .२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . एच. ए. मुल्ला, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 
ठेवण्यात येईल . 


आदेश 


श्री . एच. ए. मुल्ला, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७.२०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील. 


लातूर , २३ ऑगस्ट , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


क्र . काव्यवि(प्रशा)/ ३२५४/ २०१६ ,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्रीमती एस. एम . कनकदंडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांची दिनांक २९ .८. २०१६ ते ३१.८. २०१६ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २७.८ . २०१६ व २८ .८ . २०१६ रोजी 
अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार आणि रजेच्या पुढे दिनांक १.९. २०१६ 
रोजी पोळा निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . 
तसेच त्यांना दिनांक २६ .८.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक २.९.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस .एम . कनकदंडे, हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


११ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्रीमती एस . एम . कनकदंडे, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
___ श्रीमती एस. एम . कनकदंडे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ . ७.२०१६ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 


पहाः- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६ , दिनांक २१.७. २०१६ . 
२ ) श्री . जी . एच . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

निलंगा यांची दिनांक १६.८ . २०१६ ते २० .८ . २०१६ पर्यंतची ( ५ ) 
दिवसाची परावर्तीत रजा वैद्यकिय कारणांवरून मंजूर करणेबाबतचा 

विनंती अर्ज . 
३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व 

तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र . 
४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


लातूर , २३ ऑगस्ट , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


क्र . काव्यवि ( प्रशा)/ ३२६६/ २०१६, - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे 
श्री . जी . एच. पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, निलंगा यांच्या दिनांक १६ .८ .२०१६ ते २० .८ .२०१६ पर्यंतच्या (५ ) 
दिवसाच्या वैद्यकिय कारणांवरून उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर 
मंजूरी देत आहेत . 


१० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . जी . एच . पाटील , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


पहाः-१) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१.७.२०१६ . 
२) श्री . एच.ए . मुल्ला , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांची दिनांक 

२४ .८. २०१६ ते २६.८ .२०१६ पर्यंतची (०३) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . जी . एच . पाटील, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


आदेश 


श्री . जी . एच. पाटील, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ .७. २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत आला होता . 


लातूर , २३ ऑगस्ट , २०१६ . 


क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ३२६५ / २०१६,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . एच.ए . मुल्ला, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांची दिनांक २४ .८ .२०१६ 
ते २६ .८ . २०१६ पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
२७.८.२०१६ व २८ .८ .२०१६ रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार निमित्त 
असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक 
२३.८ .२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २९ .८ . २०१६ 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र / आश्विन ३१-६ , शके १९३८ 


१५७३ 


परावर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूर देत आहेत . 


१२ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्रीमती . एस . एम . शिंदे, हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


पहाः- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१.७. २०१६ . 
२ ) श्री . ए . के . देशमुख , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लातूर 

यांची दिनांक ६.९ .२०१६ ते ८.९ .२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्रीमती . एस . एम . शिंदे , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती जिल्हा न्यायाधीश -२ , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच 
पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


श्रीमती . एस . एम . शिंदे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७.२०१६ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत आला होता. 


आदेश 


लातूर , २५ ऑगस्ट , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


क्र . काव्यवि ( प्रशा)/ ३३१२/ २०१६ ,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . ए. के . देशमुख, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, लातूर यांची दिनांक ६ .९ .२०१६ ते ८ .९ .२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) 
दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ४.९.२०१६ व ५.९. २०१६ रोजी 
अनुक्रमे रविवार व गणेश चतुर्थी आणि रजेच्या पुढे दिनांक ९.९. २०१६ , 
१०.९. २०१६ व ११.९.२०१६ रोजी अनुक्रमे महालक्ष्मी, दुसरा शनिवार व 
रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच 
त्यांना दिनांक ३ .९. २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
१२ .९ .२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


१४ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . ए. के . देशमुख, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . ए . के . देशमुख , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . ए. के . देशमुख, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७.२०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील . 


पहाः-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६ , दिनांक २१.७. २०१६ . 
२ ) श्री . ए. आर . गुन्नाल , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , चाकूर 
यांची दिनांक २२ .८. २०१६ ते २४ .८ .२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची 

अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग) ,जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


क्र . काव्यवि ( प्रशा)/३३१७/२०१६,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे 
श्री . ए . आर. गुन्नाल , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, चाकूर यांची दिनांक २२.८.२०१६ ते २४ .८ .२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) 
दिवसाची उपभोगलेल्या अर्जित रजेस , दिनांक २१ .८ . २०१६ रेजीच्या सुट्टीचे 
लाभासह कार्योत्तर मंजूर देत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात आली होती. 


लातूर , २५ ऑगस्ट , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


श्री . ए. आर . गुन्नाल , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


१३ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . ए. आर . गुन्नाल , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


पहाः- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६ , दिनांक २१.७. २०१६ . 
२ ) श्रीमती . एस . एम . शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश- २ , लातूर यांची 
दिनांक १६.८. २०१६ ते २१ .८ .२०१६ पर्यंतची ( ६ ) दिवसाची परावर्तीत 

रजा वैद्यकिय कारणांवरून मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 
३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व 

तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र . 
४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . ए. आर . गुन्नाल , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ .७. २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत आला होता . 


लातूर, २६ ऑगस्ट , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर. 


आदेश 
क्र .काव्यवि(प्रशा)/३३१३/२०१६,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे 
श्रीमती. एस . एम. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश-२, लातूर यांची दिनांक १६.८.२०१६ 
ते २१.८ .२०१६ पर्यंतची ( ६) दिवसाच्या वैद्यकिय कारणांवरुन उपभोगलेल्या 


स्मानाब 


( दोन ) 


१५७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०१६/ भाद्र/ आश्विन ३१-६ , शके १९३८ 

चन ३१- ६, शक १९३८ भाग १ - पुरवणी 
१५ 

जर श्री . श .इ. पठाण हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

न्यायाधीश-२, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 
पहा:- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६ , दिनांक २१. ७. २०१६. 
२) श्री . डी . पी . कासट , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , देवणी 

श्री . श . इ.पठाण जिल्हा न्यायाधीश- २, उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या / 
यांची दिनांक २५ .८ . २०१६ ते २६ .८ .२०१६ या ( ०२ ) दिवसाची 

सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री. श. अ. अ.र. औटी , 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

जिल्हा न्यायाधीश -३ , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

उस्मानाबाद , २४ ऑगस्ट , २०१६ . 

आर . आर . देशमुख, 
आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
क्र . काव्यवि(प्रशा)/ ३३१८/ २०१६ , - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . डी . पी . कासट , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, देवणी यांची दिनांक २५.८ .२०१६ ते २६ .८ . २०१६ या ( ०२ ) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २७.८ . २०१६ व २८ .८ . २०१६ पहा :- १. श्री . ग. वि . देशपांडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह उस्मानाबाद यांचे पत्र जा .क्र . ७४८६ / १६ , दिनांक २३ ऑगस्ट , २०१६ 
मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २४ .८ . २०१६ रोजीचे कार्यालयीन अन्वये सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २९ .८.२०१६ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

आदेश 


१७ 


श्री . डी . पी . कासट , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 


श्री . डी . पी . कासट , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, देवणी या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
___ श्री . डी . पी . कासट , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ .७.२०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील . 


क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ७८१९/ २०१६,- श्री .ग. वि . देशपांडे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, उस्मानाबाद यांची दिनांक 
२९ ऑगस्ट , २०१६ ते ०२ सप्टेंबर , २०१६ या ( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, मधील नियम - ५० नुसार 
( रजेमागील दिनांक २७ व २८ ऑगस्ट , २०१६ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक २६ ऑगस्ट , २०१६ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०३ ऑक्टोंबर , २०१६ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


लातूर , २६ ऑगस्ट , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .ग .वि . देशपांडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र .वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


जर श्री .ग. वि . देशपांडे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उस्मानाबाद म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्री . श.इ. पठाण , जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद यांचे पत्र 
क्र . ७७६२/१६ , दिनांक २२ ऑगस्ट , २०१६ रोजी सादर केलेला विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


( दोन ) 


आदेश 


श्री . ग. वि . देशपांडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे असलेला सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क .स्तर उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती. 
स्वा. दि . अवसेकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र .वर्ग, उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ७८२० / २०१६ .- श्री . श .इ. पठाण , जिल्हा न्यायाधीश 
२ , उस्मानाबाद यांची दिनांक १९ व २० ऑगस्ट , २०१६ या ( ०२) दोन 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील 
नियम -५० नुसार (रजेपुढील दिनांक २१ ऑगस्ट , २०१६ या एक दिवसाच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . श.इ.पठाण हे जिल्हा न्यायाधीश-२ , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


उस्मानाबाद , २४ ऑगस्ट , २०१६ . 


( आर . आर . देशमुख ) , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६/ भाद्र / आश्विन ३१- ६ , शके १९३८ 


१५७५ 


१८ 


कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येवून मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


येते . 


पहा :- १. श्री .म . सु . मुंगले ,जिल्हा न्यायाधीश- १, उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . 
९४२/ १६, दिनांक १६ ऑगस्ट , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .ग. वि . देशपांडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क .स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


आदेश 


जर श्री .ग .वि . देशपांडे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात - 

क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ७८८४/ २०१६,- श्री .म. सु . मुंगले , जिल्हा न्यायाधीश - १ , 
उमरगा यांची दिनांक २९ ऑगस्ट , २०१६ ते ०१ सप्टेंबर , २०१६ या (०४ ) 
चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ , 
मधील नियम - ५० नुसार (रजेमागील दिनांक २७ व २८ ऑगस्ट , २०१६ या 
दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक २६ 
ऑगस्ट , २०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०२ सप्टेंबर , 
२०१६ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . म. सु .मुंगले , जिल्हा न्यायाधीश -१ , उमरगा 
म्हणून काम पहातील . 

जर श्री .म. सु . मुंगले , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


श्री . ग . वि . देशपांडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे असलेला सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क .स्तर उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री .स . अ . जमादार , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 


उस्मानाबाद , २४ ऑगस्ट , २०१६ . 


( आर . आर . देशमुख) , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


( दोन ) 


श्री .म. सु . मुंगले , जिल्हा न्यायाधीश -१ , उमरगा यांच्या सदरील रजेच्या / 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा विशेष कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा 
श्री . श.इ. पठाण , जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि किरकोळ 
कार्यक्षेत्राचा कार्यभार हा श्री. नि . ला . काळे, दिवाणी न्यायाधीश ,व. स्तर , उमरगा 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 


वाचा :- श्री . आनंद कृ . पाटील, जिल्हा न्यायाधीश - १, बिलोली यांचे पत्र 
क्र . १३०२/ २०१६ , दि . १७ .०८ .२०१६ व सोबत अर्जित रजेचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


आदेश 


उस्मानाबाद, २५ ऑगस्ट , २०१६ . 


( आर . आर . देशमुख) , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


क्र . ब - १( १)/६४५५/ २०१६ . - श्री . आनंद कृ . पाटील, जिल्हा न्यायाधीश-१ , 
बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दि . २३.०८ . २०१६ ते २५.०८ . २०१६ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
व दिनांक २६. ०८ .२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


१९ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आनंद कृ . पाटील ,जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


पहा :- १ . श्री . ग .वि . देशपांडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क .स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा .क्र . ७४८५/१६, दिनांक २३ ऑगस्ट , २०१६ 
अन्वये सादर केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
२ . जिल्हा न्यायालय आदेश जा . क्र . ७३६५/ १६ , दिनांक २० ऑगस्ट , २०१६. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आनंद कृ . पाटील , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश- १, बिलोली यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील 
जरूरी व तात्कालिक काम जिल्हा न्यायाधीश -१, नांदेड यांनी पहावे. 


नांदेड , २३ ऑगस्ट , २०१६ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश । 
निर्गमीत करितात - 

क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ७८१८ / २०१६,- श्री .ग. वि . देशपांडे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , उस्मानाबाद यांची दिनांक 
२० ऑगस्ट , २०१६ ते २२ ऑगस्ट , २०१६ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ , मधील नियम - ५० नुसार 


आनंद एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १, नांदेड . 


१५७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६/ भाद्र / आश्विन ३१- ६, शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . टी . नागरे , दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , कधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वाचा :- श्री . एच . आर. वाघमारे, जिल्हा न्यायाधीश- ६ , नांदेड यांचे पत्र 
दिनांक १६ .०८ .२०१६ व सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


आदेश 


दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, कधार यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील दिवाणी विभागाचे काम दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांनी पहावे. 


नांदेड , २३ ऑगस्ट , २०१६ . 


क्र . ब - १( १)/ ६४५६/ २०१६ . - श्री . एच . आर. वाघमारे , जिल्हा न्यायाधीश-६ , 
नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दि . १६ . ०८ .२०१६ ते २०.०८ .२०१६ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 
एकूण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेला पुढे जोडून दिनांक २१ .०८ . २०१६ 
रोजीच्या सुट्टीचा फायदा, दिनांक १६.०८ .२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
ते दिनांक २२ .०८ .२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


आनंद एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


२३ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एच . आर. वाघमारे, जिल्हा न्यायाधीश- ६ , 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


वाचा : श्री . वि .वि . खुळपे , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलुर 
यांचे पत्र जा . क्र . ४०५७ / २०१६, दि .१६. ०८ .२०१६, सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एच . आर . वाघमारे , 
जिल्हा न्यायाधीश-६ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश- ६ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील 
जरुरी व तात्कालीक काम जिल्हा न्यायाधीश -४ , नांदेड यांनी पहावे . 


नांदेड , २३ ऑगस्ट , २०१६ . 


क्र .ब .- २( १)/ ६५१८ / २०१६, - श्री . वि . वि . खुळपे , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , देगलुर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ०८ .०८.२०१६ ते १२.०८ .२०१६ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
१३.०८ .२०१६ व १४. ०८ .२०१६ रोजीची सुट्टी जोडून, व दिनांक ०८ .०८.२०१६ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १४.०८ .२०१६ रोजी सायंकाळ 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह , शिल्लक रजेच्या अधीन राहून , 
मंजूर करण्यात येते . 


आनंद एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १, नांदेड . 


२२ 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . वि .वि . खुळपे , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , देगलुर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


वाचा :- श्री . आर. टी . नागरे , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , कधार 
यांचे पत्र जा . क्र . १०७५/२०१६ दिनांक २० .०८ .२०१६ व सोबत विहित 
नमुन्यातील वाढीव रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
जिल्हा न्यायालय कार्यालयीन आदेश दिनांक १७ /०८ / २०१६ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि .वि . खुळपे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलुर हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


क्र .ब – २/ ६५१७/ २०१६. - श्री . आर. टी . नागरे , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर , कधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . १९ .०८ . २०१६ या ( ०१ ) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा , व 
दिनांक १९. ०८ . २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलुर , यांच्या न्यायालयाचा 
उक्त कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलुर 
यांनी पहावा . 


नांदेड , २३ ऑगस्ट , २०१६ . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . टी . नागरे , दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर , कधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ / भाद्र / आश्विन ३१-६ , शके १९३८ 


१५७७ 


२४ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री दे. ग . कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , भोकर यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात येते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा :- श्री एस . व्ही . स्वामी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कंधार यांचे पत्र क्र . १२५७/ २०१६, दि . २२.०८ . २०१६ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री दे.ग . कांबळे , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


नांदेड , २९ ऑगस्ट, २०१६. 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश – १, नांदेड . 


क्र . ब - २( १ )/ ६६३६/ २०१६, - श्री एस . व्ही . स्वामी, सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २९ .०८ .२०१६ ते ०२. ०९ . २०१६ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेला जोडून मागे 
दिनांक २७. ०८ . २०१६ रोजी असलेल्या कार्यशाळेनंतर पासून व २८ . ०८ . २०१६ 
रोजीच्या सुट्टीचा फायदा, दिनांक २७. ०८ . २०१६ रोजीच्या कार्यशाळेनंतरपासून 
ते दिनांक ०३ . ०९ .२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा : श्री . एन . डी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उमरी यांचे 
पत्र जा . क्र . ३३६ / २०१६, दि . २३.०८ .२०१६ , सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


___ रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एस . व्ही . स्वामी , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कंधार हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस . व्ही . स्वामी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


०२ 


क्र . ब .- २( १)/ ६७४७/ २०१६ ,- श्री . एन . डी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , उमरी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ०६.०९. २०१६ ते ०८.०९. २०१६ या एकूण (०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ०४ व ०५ .०९. २०१६ व रजेच्या 
पुढे दिनांक ०९ . ०९ .२०१६ रोजीची सुट्टी जोडून , दिनांक ०३. ०९. २०१६ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १०.०९ . २०१६ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येते . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , लोहा 
यांनी पाहावा, तसेच वर नमुद कालावधीत सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , कंधार या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व 
स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत 
येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . डी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , उमरी हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


नांदेड , २६ ऑगस्ट , २०१६ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . डी . जाधव , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , उमरी हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आनंद एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


२५ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा :- श्री दे. ग . कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर यांचे 
पत्र क्र . ३१५/ २०१६ , दि . २५.०८ .२०१६ , सोबत विहीत नमुन्यातील रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , उमरी यांच्या न्यायालयाचा दिनांक 
०४.०९ .२०१६ ते ०७.०९ .२०१६ या कालावधीतील कार्यभार दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर यांनी पहावा व दिनांक ०८ . ०९ .२०१६ ते 
०९. ०९ . २०१६ या कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
मुदखेड यांनी पाहावा . 


आदेश 


नांदेड , ३० ऑगस्ट , २०१६ . 


ए .एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


क्र . ब - २( १ )/ ६६६९/ २०१६, - श्री दे. ग. कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि . २४ .०८ .२०१६ या एका दिवसाची वाढीव अर्जित रजा 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


१५७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०१६/ भाद्र / आश्विन ३१- ६, शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


२७ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती एस . एस . तोडकर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- ३ , नांदेड 
यांचे पत्र क्र . ६६३९/ २०१६, दिनांक २९ .०८ .२०१६ व सोबत रजेचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . नरेंद्र एस . निसळ , 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरूरी व तात्कालिक काम सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पहावे . 


नांदेड , ३० ऑगस्ट , २०१६ . 


आदेश 
क्र . ब.- १( १)/ ६७४६/ २०१६, - श्रीमती एस . एस . तोडकर, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -३,नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि . ०६. ०९ . २०१६ ते ०८ .०९ . २०१६ या एकूण ( ०३ ) 
दिवासांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ०४ व ०५. ०९ . २०१६ व रजेच्या 
पुढे दिनांक ०९ .०९.२०१६ रोजीची सुट्टी जोडून , दिनांक ०३.०९ .२०१६ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १०.०९.२०१६ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
येते . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एस . तोडकर, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- ३ , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


२९ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती एस . एन . सचदेव , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नांदेड यांचे पत्र 
क्र . २६८१/ २०१६ , दिनांक २९ .०८ . २०१६ व सोबत अर्जित रजेचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एस . तोडकर , 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश - ३ , नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


आदेश 


तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - ३ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - ४ , नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड , ३० ऑगस्ट , २०१६ . 

ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १, नांदेड . 


क्र . ब . - २( १ )/६७९९ / २०१६ , – श्रीमती एस . एन . सचदेव , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ०६.०९. २०१६ ते ०८ .०९ .२०१६ ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) या ( ०३ ) दिवासांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ०४.०९.२०१६ 
व ०५ . ०९ .२०१६ व रजेच्या पुढे दिनांक ०९ .०९. २०१६ रोजीची सुट्टीचा 
फायदा, व दिनांक ०३.०९ .२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १० .०९ .२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


२८ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस. एन . सचदेव , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील. 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . नरेंद्र एस . निसळ , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र . ३९०४/ २०१६ , दिनांक २९ .०८ . २०१६ व सोबत 
विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एन . सचदेव , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


क्र .ब.- २( १)/ ६८०० / २०१६, - श्री . नरेंद्र एस .निसळ , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ३१.०८ .२०१६ ते ०३. ०९ .२०१६ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०४) दिवासांची अर्जित रजा , व दिनांक 
३०.०८ .२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०४ .०९ .२०१६ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यांत येते . 


मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील 
जरुरी व तात्कालीक काम सह दिवाणी न्यायाधीश. वरिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पहावे . 


नांदेड , ३० ऑगस्ट , २०१६ . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . नरेंद्र एस . निसळ , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
ठेवण्यात येते . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०१६/ भाद्र / आश्विन ३१-६ , शके १९३८ 


१५७९ 


न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अर्धापूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा :- श्री एम .एस . काळे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , हदगांव 
यांचे पत्र क्र . १९९२/ २०१६ , दिनांक ३०.०८ . २०१६, सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


०२ 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अर्धापूर यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील कार्याभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पहावा. वर नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
अर्धापूर या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय 
प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी 
सह दिवणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत 
येत आहे . 


क्र . ब - २( १)/ ६८२१ / २०१६ . - श्री एम . एस . काळे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ०६ . ०९. २०१६ ते ०८.०९. २०१६ या एकूण 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ०४ व ०५. ०९ . २०१६ व 
रजेच्या पुढे दिनांक ०९ .०९ .२०१६ रोजीची सुट्टी जोडून , दिनांक ०३.०९ .२०१६ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १० .०९. २०१६ रोजीच्या 
लोकअदालतीच्या वेळेपुवीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यांत येते . 


नांदेड , ०२ सप्टेंबर , २०१६ . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एम . एस . काळे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


३२ 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा :- श्री एस . एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर 
यांचे पत्र क्र . ११६९/ २०१६, दिनांक ३१. ०८ . २०१६, सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एम . एस . काळे, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

०२ 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांनी 
पाहावा . 

नांदेड , ०१ सप्टेंबर , २०१६ . 


क्र . ब - २( १)/६८५६/ २०१६ . - श्री एस . एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ०६. ०९ .२०१६ ते ०८ .०९ . २०१६ या एकूण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ०४ व ०५.०९.२०१६ व रजेच्या 
पुढे दिनांक ०९ .०९. २०१६ रोजीच्या सुट्टी जोडून , दिनांक ०३.०९ .२०१६ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १० .०९ .२०१६ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
येते. 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 


३१ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री एस . एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर 
यांचे पत्र क्र . ११७० /२०१६ , दिनांक ३१ .०८ .२०१६, सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एस. एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, अर्धापूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस. एम . सरोदे, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अर्धापूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


०२ 


क्र .ब - २( १ )/ ६८५५/ २०१६ . - श्री एस. एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . १३.०९. २०१६ व १४ .०९. २०१६ या दोन दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ११ व १२.०९ .२०१६ व रजेच्या पुढे 
दिनांक १५ .०९ . २०१६ रोजीच्या सुट्टी जोडून , दिनांक १० .०९. २०१६ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६ .०९ .२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूवीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एस. एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्याभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पहावा. वर नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
अर्धापूर या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय 
प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी 
सह दिवणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत 
येत आहे. 

नांदेड , ०२ सप्टेंबर , २०१६ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस. एम . सरोदे, दिवाणी 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 


१५८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०१६/ भाद्र/ आश्विन ३१-६ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


३३ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . महेंद्र के . सोरते , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र . ३९५९/ २०१६ , दिनांक ३१.०८ .२०१६ व सोबत 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


श्रीमती एस .यु. देशमुख, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
८वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती एस .यु . देशमुख, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७. २०१६ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे राहील . 
लातूर , २९ ऑगस्ट , २०१६ . 

व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


आदेश 


३५ 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा .क्र .जिविशा/ जा / का . व. सु / 
३७ ( १ ) ३/ २०१६- ४४५५, दि . २५ .८. २०१६ . 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 


क्र .ब .-२( १)/६८५७/ २०१६, - श्री . महेंद्र के . सोरते , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०१ .०९.२०१६ ते ०३ .०९.२०१६ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन) या एकूण ( ०३) दिवासांची अर्जित रजा , रजेच्यापुढे 
दिनांक ०४ व ०५ .०८ . २०१६ रोजीची सुट्टी जोडून , दिनांक ०१. ०९ . २०१६ 
रोजीपासून ते ०६.०९ . २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . महेंद्र के . सोरते , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . महेंद्र के . सोरते , दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालिक काम तिसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावे. 
नांदेड , ०१ सप्टेंबर , २०१६ . 

ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


आदेश 


क्र . २०१६ / आरबी - डेस्क -१/ पोल -१/ कावि -१८०३१ .- ज्याअर्थी माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात विविध 
राजकीय पक्ष व संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे मोर्चे 
निदर्शने , रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 


३४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहाः-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६ , दिनांक २१.७. २०१६ . 
२) श्रीमती एस . यु. देशमुख, ८वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 

स्तर , लातूर यांची दि . ६.९. २०१६ ते ८ .९. २०१६ पर्यंतची ( ०३ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 

अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


दिनांक १२/ ०९ / २०१६ रोजी मुस्लिम धर्मियांचा बकरी ईद सण साजरा 
करण्यात येणार आहे . त्या निमित्ताने नमाज पठन करण्यात येते तसेच 
सदर दिवशी जनावरांची कुर्बानी देण्यात येते , कुर्बानीचा कार्यक्रम पुढील 
दोन दिवस चालतो , वरील पार्श्वभुमी लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्था 
अबाधित राहणेसाठी व जिल्ह्यात कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी 
जालना जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (३) लागू 
करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी मी , आर. टी .इतवारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे 
पाच ( ५) किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा, मिरवणुका,मोर्चा 
काढण्यास मनाई करीत आहे . 

हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू 
होणार नाही . तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधीक्षक जालना व 
उपविभागातील पोलीस अधिकारी जालना, अंबड, परतूर, भोकरदन यांनी 
विशेषरीत्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुका , सभा ,मोर्चा यांना लागू होणार 
नाही . 


आदेश 


हा आदेश संपूर्णजिल्ह्यासाठी दिनांक ३० .८. २०१६ चे ०६ .०० वाजेपासून 
ते दिनांक १३ . ०९ . २०१६ चे २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 


क्र . काव्यवि ( प्रशा)/ ३३३९/ २०१६ ,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्रीमती एस . यु. देशमुख , ८वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, लातूर 
यांची दिनांक ६.९ .२०१६ ते ८ .९ . २०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित 
रजा , रजेच्या मागे अनुक्रमे दिनांक ४ .९. २०१६ व ५ .९. २०१६ रोजी रविवार 
व गणेश चतुर्थी आणि रजेच्या पुढे दिनांक ९.९ .२०१६, १० .९. २०१६ व 
११.९ . २०१६ रोजी अनुक्रमे महालक्ष्मी , दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त 
असलेल्या सुट्ट्यांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक 
३ .९. २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १२.९ .२०१६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहेत . 

श्रीमती एस . यु. देशमुख, हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


हा आदेश आज दिनांक २९ .८ .२०१६ रोजी माझ्या सही-शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 


जालना, २९ ऑगस्ट , २०१६ . 


आर . टी . इतवारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०१६/ भाद्र/ आश्विन ३१-६ , शके १९३८ 


१५८१ 


३६ 


संपादन करण्यात येऊ नयेत या संबंधी नोटीस मिळाल्यापासुन एका महिन्यात 
मला लेखी स्वरुपात कारण दर्शविण्याबद्दल फर्मवीणारी नोटीसदेत आहे . 
आपणास फर्मावत आहे . 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


महाराष्ट्र औद्योगिक अधिनियम १९६१ च्या कलम ३२ ( २ ) खालील 
उपविभागीय अधिकारी औरंगाबाद यांची दिलेली जाहिर नोटीस 


१ . जा .क्र . २०१६/ भुसंपादन/ आरओबी/ सीआर-१/ ज्या अर्थी महाराष्ट्र 

औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ ( सन १९६२ चा महाराष्ट्र तीन ) 
याच्या कलम १ , पोट कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र भाग चार ब दि . १८ फेब्रुवारी २०१६ पृष्ठ क्र . १ ते २ 
( मराठी ) वर प्रसिध्द करण्यात आलेली दि . ११ फेब्रुवारी २०१६ ची 
शासकीय अधिसुचना, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग , क्रमांक आयडीसी 
२०१५/( ६७४ ) उद्योग -१४ ही अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे 
उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या 
क्षेत्रात सन २०१६ चे फेब्रुवारी महिन्याच्या १२ व्या दिवसापासून अंमलात 
येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे . 


६ . या नोटीशीच्या तारखेनंतर , जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय , 
विक्री करुन पट्याने देऊन गहाण ठेवून , अभिहस्तांकन करुन , अदलाबदल 
करुन किंवा अन्य रीतीने विल्हेवाटीसाठी केलेला कोणताही करार किंवा 
तीवर | त्यावर केलेला , कोणताही खर्चकिंवा ती मध्ये | त्यामध्ये केलेल्या 
सुधारणा या उक्त जमिनीच्या / जमिनीच्या अंतिमतः संपादन करण्यात 
येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारीत करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून उक्त 
अधिनियमांचे कलम ३३ पोट कलम ( ५ ) व भूमी संपादन अधिनियम 
१८९४ ( १८९४ चा १ ला ) याच्या कलम २४ ( सातव्यांदा) अन्वये विचारात 
घेतल्या जाणार नाहीत . 


७ . जीची व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही 
व्यक्तीस या नोटीशीच्या तारेखपासुन एक महिन्याच्या आत , भेटीची वेळ 
ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११ ते १ वाजेपर्यंत खाली 
सही करणाऱ्यापुढे जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत 
हजर राहता येईल . 


२ . आणि ज्या अर्थी, यासोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेली / केलेल्या 
जमीन / जमिनी उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध ज्या क्षेत्रात अंमलात आले 
आहेत त्या क्षेत्रात आहे/ आहेत आणि परिणामी त्या क्षेत्रात लागु होतात . 


अनुसूची 
जिल्हा:- औरंगाबाद , ता . औरंगाबाद गाव :- करमाड 


अ . क्र . 


गट क्रमांक 


क्षेत्र हेक्टर 

आर 
० . ७८ 
० . ३८ 


१२६ पैकी 
१२८ पैकी 


जिल्हा :- औरंगाबाद , तालुका :- औरंगाबाद गावः- सटाणा 


३ . आणि ज्या अर्थी उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या 
क्षेत्राना लागू करण्यात आले आहे अशा क्षेत्रात असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत (यात यानंतर ज्याचा उक्त महामंडळ 
असा निर्देश करण्यात आला आहे ) विकासाच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुष्टर्थ असेल अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ 
ती / त्या आवश्यक असणारी / असणाऱ्या जमीन / जमिनी असल्यामुळे 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये अशा क्षेत्रातील जमिनी संपादन 
करण्याची शक्ति राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली आहे . 
४ . आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमांचे कलम २ , खंड ( क ) 
अन्वये काढण्यात आलेली दिनांक ११ जुन १९९३ ची शासकीय अधिसूचना , 
उद्योग कामागार विभाग क्रमांक आयडीसी-१८९२/( १७४४१ )/ उद्योग-१४ 
ही द्वारे राज्य शासनाने , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६२ 
च्या नियम २८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्याकडे जी कामे सोपविण्यात आली 
आहेत अशी उक्त अधिनियमांचे कलम ३२ , कलम ३३, पोटकलम ( २ ) , 
कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्यासाठी 
उपविभागीय अधिकारी, औरंगाबादची विशेषरीत्या नेमणुक केली आहे . 


अ . क्र . 


गट क्रमांक 


क्षेत्र हेक्टर 


आर 


१०१ पैकी 


० . ६६ 


१०२ पैकी 


० .१३ 


१०३ पैकी 


० .०९ 


१०४ पैकी 


० .२४ 


१२५ पैकी 


० .४१ 


स्थळ : औरंगाबाद 
दिनांक : १४ .०९ .२०१६ 


५ . आणि ज्याअर्थी , औद्योगिक क्षेत्र म्हणून / औद्योगिक वसाहत 
म्हणून विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्हींकरिता सोबतच्या अनुसूचीत 
वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक आहेत असे उपविभागीय 
अधिकारी औरंगाबाद यांचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमांचे कलम ३२, पोट कलम 
( २ ) अन्वये उपरोक्त प्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या 
शक्तिंचा वापर करुन मी उपविभागीय अधिकारी तथा भूमी संपादन 
अधिकारी औरंगाबाद याद्वारे , यासोबत च्या अनुसूचीत वर्णन केलेल्या 
जमिनी मध्ये हित संबंध आणि अधिकार असणाऱ्या सर्व व्यक्तींनाया 
सोबतच्या अनुसूचित उल्लेख केलेल्या जमिनी मधील उक्त प्रयोजनार्थ का 


( शशीकांत हदगल ) 
उप विभागीय अधिकारी 
तथा भूसंपादन अधिकारी , 

औरंगाबाद 


JU 


१५८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६/भाद्र/ आश्विन ३१- ६, शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


BY SUB - DIVISIONAL OFFICER 


From Sub - Divisional Officer And Land Acquisition 

Officer Aurangabad 


Now therefore, in exercise of the powers of the State 
Government under sub -section ( 2 ) of section 32 of the sub 
divisional officer or land acquisition officer Aurangabad 
hereby given notice calling upon all the persons having 
interest and rights in the lands described in the schedule 
hereby to show cause in regarding to the undersigned before 
one month as to why the lands described in the schedule 
should not be acquired for the said purpose . 


Public Notice U / s 32 (2 ) of Maharashtra Industrial 

Developmetn Act. 1961 


Any contracts for the disposal or the said lands by sale 

Lease, mortgage , assignment, change or Any outlay or 
improvements the without the sanction of the collector after 
the date this notice will under sub -section (5 ) or section 33 of 
the said Act, read with section 24 (Seventhly) of the Land 
acquisition Act. 1894 (I of 1894 ) be desierequred by the officer 
assessing composition for such part of said land as may be 
finally acquired . 


Any persons who desire to the heard in person may after 
pervious appointment appear before the under signed in 
person or through his legal constitution attorney between 
11. 00 to 1.00am on any working day within one month from 
the date if this notice 


District : Aurangabad , Tq : Aurangabad Village : Karmad 


Sr. No. 


Gut No. 


No.2016 /Land Acquisition /ROB / CR -1 Whereas by 
Government Notification Industries Energy and Labour 
DepartmentNo. IDC - 2015 /(674 ) IND - 14 Dated 11 Feb . 2016 
issued under Sub - section ( 3 ) 1 of the Maharashtra Industrial 
DevelopmentAct , 1961 (MAIII of 1962 ) ( Here - in after referred 
to as “ The said Act”) and published in the MAHARASHTRA 
GOVERNMENTGAZZETTE Part directed that the provisions 
of Chapter VI published on 18 Feb . 2016 on Page No. 3 to 4 
( English ) the Act. shalltake effect from 12 Feb . 2016 in the 
areas specified in the schedule to the Notifications. 

And Whereas , the lands mentio - ned in the schedule 
hereto a are situated in the areas wherein the provision of 
Chapter VI of the Said Act. have been taken effect as afore 
said . 

And whereas, under section 32 of the said Act, the 
State Govt. is empowered to acquire lands in the area to which 
Chapter VIof the said Act has been made applicable and are 
required for the purpose of the development by the 
Maharashtra Industrial Development Corporation (herein after 
referred corporation ,) or for purpose in furtherance of the 
objects of the said Act. 

And whereas, by Government Notification in Industries. 
Energy and labour Department NO . IDC /1892/( 17441) 
Industries- 14 Dated 11th June 1993 issued under Clause (c 
of the section 2 of the said Act. the Sub -Divisional Officer, 
Aurangabad has been specially appointed by the State 
government to perform the functions of a Collector, under 
section 32 . 36 and 38 of the said Act, delegated to him by rule 
28 of the Maharashtra Industrial DevelopmentRules 1962 . 

And whereas, the Sub - Division Officer, and Aurangabad 
is of the opinion that the land described in the schedule hereto 
are required by the Corporation of Development as an 
Industrial Area. 

And whereas, after considering the clause shown by the 
owners m the said land and by other person interested therein 
in pursuance of sub - section (2) of section 32 of the 
Maharashtra Industrial Development Act, 1961 the Sub 
DivisionalOfficer and Land Acquisition Officer. Aurangabad 
has decided to acquisition the said land pursuance of the 
said section 32 . 


Area 

(H . R .) 
0 .78 
0 .38 


126 Pt 


128 Pt 


District : Aurangabad , Tq : Aurangabad Village :Satana 


Sr.No. 


Area 
( H . R .) 


GutNo 


101 Pt 


0.66 


102 Pt 


0 .13 


103 Pt 


0 .09 


104 Pt 


0 .24 


125 Pt 


0 .41 


Aurangabad 
Date : 14 .09 .2016 


( Shashikant Hadgal) 
Sub - Divisional Officer 
And Land acquisition Officer 

Aurangabad 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६/ भाद्र / आश्विन ३१- ६ , शके १९३८ 


१५८३ 


३७ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

जाहीर प्रगटन 
जा . क्र .१६/ संकीर्ण/ इनाम/सिआर कावि २८४ सर्व जनता मौजे - खोजेवाडी 
ता . गंगापुर जि . औरंगाबाद यांना या जाहिर प्रगटनाव्दारे कळविण्यात येते 
की , मौजे - खोजेवाडी ता . गंगापुर जि . औरंगाबाद येथील गट नंबर - २७ क्षेत्र । 
२. ०० हेक्टर ०८ आर येथील दर्गाह हजरत सैयद अलावदीन सहाब सेवा 
पित्यार्थ धारक करीत होते . दिनांक - १६/ ०२/ २०१६ रोजी खोजेवाडी येथे 
मृत्यू पावले त्यांचे मृत्यूनंतर त्यांचे वारस पैकी त्यांचा मुलगा नामे शेख 
गुलाम रसुल शेख अब्दुल रा .खोजेवाडी ता. गंगापुर हे या कार्यालयास 
वारसाचे कार्यवाही करीता रूजू झाले आहेत . त्यांनी दिलेल्या अर्जात 
पाठविल्याप्रमाणे 


२६ . मो . जावेद मो . युसुफ २७. मो . नवीद मो . युसुफ २८ . शकीला बेगम 
भ्र . अब्दुल रहेमान २९ . फरीदा बेगम भ्र. अ. अजीज ३० . शहाना बेगम 
भ्र . अ .हमीद ३१ . जहाँआरा बेगम भ्र . मो . आसीम ( अ .क्र . १९ ते ३१ नामे 
जलाल बक्ष पिता मीर बक्ष वारस ) यांनी या कार्यालयात अर्ज सादर केला 
आहे की , त्यांचे आजोबा नामे बुहान बक्ष पिता अमीर बक्ष व जलालबक्ष 
पिता अमीर बक्ष रा . खुलताबाद ता . खुलताबाद हे दर्गा हजरत मौलाना शहा 
मुनताजोबुद्दीन जरजरीबक्ष मौ . खुलताबाद या देवस्थानच्या मौ . देवपुळ ता . कन्नड 
या खाली दर्शविलेल्या गावाच्या इनाम जमीनीचे मुतवली / अर्चक बाबत 
विरसात कार्यवाही दाखल केली आहे . 


अ. क्र . गांवाचे नांव 

जुना सर्वे 

नविन गट | क्षेत्रफळ 
नंबर 

नंबर हे आर 
देवपुळ ता . कन्नड | १७ व २४ । १२३ । २० हे ३२ आर 
मेहगांव ता . कन्नड २१ , २२ व २३ | ५६ । २७ हे ९० आर 


शेख गुलाम रसुल शेख अब्दुल 
शेख गणी शेख अब्दुल 
शेख चाँद शेख अब्दुल 
शेख जाकीर शेख अब्दुल 
अजमदबी शेख अब्दुल 
सयद रूकसानाबी सयद शामद 


सबब प्रकरणातील उक्त वारसाचे कार्यवाहीत ज्या कोणाचेहितसबंध असतील 
त्यांनी हे जाहिर प्रगटन महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याचे तारखेपासून 
सहा आठवडयाच्या आत संबंधित कागदपत्रासह लेखी आक्षेप व कार्यालयात 
दाखल करावेत . मुदतीत आक्षेप प्राप्त न झाल्यास अर्जदाराच्या नावे वारसाचे 
कार्यवाहीची मंजुरी केली जाईल याची सर्व जनतेने नोंद घ्यावी . 


ठिकाण - वैजापुर 
दिनांक - १९/ ०८ / २०१६ 


( लक्ष्मीकांत साताळकर ) 
उपविभागीय अधिकारी 

वैजापुर 


श्री . नामे बुहान बक्ष पिता अमीर बक्ष व नामे जलाल बक्ष पिता अमीर 
बक्ष यांचे वारस १. मो . इलीयास मो .ताहेर बक्ष २. मो . रईस मो .ताहेर बक्ष ३ . 
मो . वसी मो .ताहेर बक्ष ४ . मो . आरेफ मो . ताहेर बक्ष ५. मो . नफीसोद्दीन 
मो .ताहेर बक्ष ६ . मो .रफी मो . ताहेर बक्ष ७. मो . इद्रीस मो .ताहेर बक्ष ८ . 
सालेहा बेगम भ्र.शेख कासीम ९. सरफराज बनो भ्र. शेख कलीम १०. अ. ताजोद्दीन 
अ. सत्तारबक्ष ११ . अ. मजीद अ. सत्तारबक्ष १२. बिस्मील्ला बी भ्र. अ . खालेक 
१३ . खुसीया बेगम भ्र . हुसेनोद्दीन १४ . रजिया बेगम भ्र . लुतफोद्दीन १५ . 
शाहीन बानो भ्र. वजीरोद्दीन १६. हसिना बानो भ्र . इरशाद अहेमद १७.सिराज 
अहेमद मो .बख्श शेख १८ .फिरोजा बेगम भ्र अब्दुल समद ( अ.क्र .१ ते १८ 
हे नामे बुहान बक्ष पिता अमीर बक्ष यांचे वारस ) १९ . मो . अकबर जलाल बक्ष 
२०. रियाजुन्नीसा भ्र . शे.इप्तेखारोद्दीन २१ . अजिमुन्नीसा भ्र. अ.फारूख अली 
२२. जैबुन्नीसा भ्र . मोहोजोद्दीन २३ . अमीना बेगम भ्र . मो . युसुफ 
२४ . मो अयुब मो . युसुफ २५. मो . आसेफ मो . युसुफ २६ . मो .जावेद युसुफ 
२७. मो .नवीद मो . युसुफ २८ . शकीला बेगम भ्र . अब्दुल रेहमान २९ .फरीदा 
बेगम भ्र . अ . अजीज ३० . शहाना बेगम भ्र . अ. हमीद ३१ . जहाँआरा बेगम 
भ्र . मो . आसीम ( अ.क्र . १९ ते ३१ नामे जलाल बक्ष पिता अमीर बक्ष यांचे 
वारस ) दिनांक ०४ .०२ .१९४७ रोजी मयत झालेले आहेत तरी उपरोक्त 
इनाम जमीनी बाबत त्यांचेविरासत मुतवली / अर्चक म्हणुन मंजुर करण्यात 
यावी असा अर्ज प्राप्त झाला आहे . 

त्याअर्थी या जाहीर प्रगटाव्दारे कळविण्यात येते की , उपरोक्त नमुद 
मिळकती बाबत किंवा सदरचेविरासत मंजुरीचे कार्यवाही बाबत जर कोणास 
आक्षेप अगर हरकत असेल तर तर त्यांनी हे जाहीर प्रगटन प्रसिध्द झाले 
पासुन सहा आठवडयाचे आत आपला आक्षेप अगर हरकत लेखी स्वरूपात 
त्यांनी या कार्यालयात दाखल करावेत . उपरोक्त नमुद मुदतीत आक्षेप अगर 
हरकती प्राप्त न झाल्या वरील अर्जदार यांचे नावे त्यांनी विनंती केल्या 
प्रमाणे उपरोक्त मिळकती बाबत नियमानुसार विरासत मंजुरीची कार्यवाही 
करण्यत येईल व त्यानंतर कोणाचाही कसल्याही प्रकारचा आक्षेप हरकत 
विचारात घेतल्या जाणार नाही याची नोंद घ्यवी. 

आज दिनांक १७. ०९ . २०१४ रोजी माझ्या सहिने व कार्यालयाच्या 
शिक्यानिशी हे जाहीर प्रगटन प्रसिध्द करीता दिलेले आहे . 


३८ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

जाहीर प्रगटन 
जा . क्र . २०१६ / इनाम /विरसात/ सीआर- ०१/ १४ ज्या अर्थी श्री .नामे बुहान बक्ष 
पिता अमीर बक्ष व नामे जलाल बक्ष पिता अमीर बक्ष यांचे वारस १ . 
मो . इलीयास मो . ताहेर बक्ष २. मो .रईस मो . ताहेर बक्ष ३. मो . वसी मो . ताहेर 
बक्ष ४ . मो . आरेफ मो .ताहेर बक्ष ५. मो .नफीसोद्दीन मो . ताहेर बक्ष ६ . मो .रफी 
मो .ताहेर बक्ष ७. मो . इद्रीस मो .ताहेर बक्ष ८ . सालेहा बेगम भ्र. शेख कासीम 
९ . सरफराज बनो भ्र . शेख कलीम १० अ. ताजोद्दीन अ. सत्तारबक्ष ११. अ.मजीद 
अ. सत्तारबक्ष १२. बिस्मील्ला बी भ्र अ . खालेक १३. खुसीया बेगम भ्र .हुसेनोद्दीन 
१४ . रजिया बेगम भ्र. लुतफोद्दीन १५ . शाहीन बानो भ्र. वजीरोद्दीन १६. हसिना 
बानो भ्र. इरशाद अहेमद १७. सिराज अहेमद मो . बख्श शेख १८ . फिरोजा 
बेगम भ्र अब्दुल समद ( अ.क्र .१ ते १८ हे नामे बुहान बक्ष पिता अमीर बक्ष 
यांचे वारस) १९. मो .अकबर जलाल बक्ष २० . रियाजुन्नीसा भ्र. शे. इप्तेखारोद्दीन 
२१ . अजिमुन्नीसा भ्र. अ.फारूख अली २२ . जैबुन्नीसा भ्र.मोहोजोद्दीन २३ . 
अमीना बेगम भ्र. मो .युसुफ २४ . मो . अयुब मो . युसुफ २५. मो . आसेफ मो .युसुफ 


ठिकाण : कन्नड 
दिनांक : १७. ०९ . २०१४ 


उपविभागीय अधिकारी कन्नड तथा 
अतियात उपजिल्हाधिकारी कन्नड 


१५८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८, २०१६/ भाद्र / आश्विन ३१ -६, शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


१ . निवडावयाची सभासद संख्या 


अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा 


जिल्हाधिकारी यांजकडुन 

परिशिष्ट - ७ ब 


मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची 


शुध्दीपत्र 


संख्या 


सदर अधिसुचना दिनांक १६ ऑगस्ट २०१६ भाग १ अ असाधारण 
राजपत्रात पान ३७३ ते ३८० वर प्रसिध्द करण्यात आली असुन चुकीची 

दुरुस्ती खाली प्रमाणे वाचावे 


अ) अनुसूचित जाती 
ब ) अनुसूचित जमाती 
क ) नागरीकांचा मागासवर्ग 


३ . 


3 . 


स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , 


नागरीकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून 


ठेवावयाचा जागा धरून ) 


०९ 


४ . 


उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २( अ),( ब) व ( क ) 


येथील जागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमती व 


नागरीकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखुन 


ठेवावयाच्या जागांसाठी संख्या खालील प्रमाणे राहील 


अ . अनुसूचित जाती 


भूम नगर परिषद ,जिल्हा उस्मानाबाद 
जा .क्र .२०१६/ नपाप्र/निवडणुक / कावि-०१/ कावी - ५०० मा . राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रा.नि . आ / मनपा-२००५ /प्र.क्र .१७/ का - ५ 
दिनांक ३ मे , २००५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 
( यापुढे सदर अधिनियमास उक्त अधिनियम म्हणून संबोधित केले जाईल ) 
चे कलम १० पोटकल (१) खाली उस्मानाबाद जिल्हयाचेजिल्हाधिकारी 
निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे भूम नगरपरिषद जितक्या 
प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित 
करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 
आणि नागरीकांच्या मागासवर्गीयांच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते 
प्रभाग आणि त्याप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरीकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियासह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते 
प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक २०१६/नपाप्र/ कार्या ०१/ कावी ५०० दिनांक ०५.०७. २०१६ 
च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोटकलम१ 
च्या परंतूकामध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे भूम नगरपरिषद क्षेत्रातील 
रहिवाश्यांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून 
एकही हरकती प्राप्त न झाल्यामुळे , आणि मा .विभागीय आयुक्त तथा 
प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , औरंगाबाद यांनी त्यांचे पत्र 
जा .क्र . २०१६ / नपाप्र/निवडणूक / कावी- १८२ दिनांक १० .०८ .२०१६ अन्वये भूम 
नगरपरिषदेच्या प्रभाग रचनेस अंतिम मान्यता दिल्याने , मी डॉ .प्रशांत नारनवरे , 
उस्मानाबाद जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी मा .राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र 
यांचे नगर परिषद/ नगरपंचायत प्रभाग रचना करण्याबाबतचे सुधारीत आदेश 
क्रमांक रानिआ / नपा -२०१६/ प्र. क्र .१०/ का - ६ दिनांक १५ जून २०१६ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


ब . 


अनुसूचित जमाती 


क . नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या 
जागांसाठी संख्या ( अनुक्रमांक ३ समोरील नमुद केलेल्या 


ox 


जागा वजा ४ समोरील नमुद केलेल्या जागा ) 
२ . त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश 
क्रमाक रानिआ/ नप २०१६/ प्र. क्र .१०/ का - ६ दिनांक १५.०६. २०१६ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी डॉ . प्रशांत नारनवरे जिल्हाधिकारी 
उस्मानाबाद याव्दारे भूम नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात 
येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थित अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांच्या मागासवर्ग यांच्यासाठी स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांच्या मागावर्गातील स्त्रियांसह ) 
जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 

५. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील निवडणूकीच्या 
प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


आदेश 


स्थळ : उस्मानाबाद 
दिनांक : १२/ ८/ २०१६ 


ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ पोट कलम ( २ ) अन्वये 
मा .विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , औरंगाबाद 
यांनी त्यांचे आदेश व अधिसुचना जा .क्र . २०१६/ नपप्र / आस्थ - २/ कावी दिनांक 
१२.०५. २०१६ अन्वये भूम नगरपरिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे 
निवडावयाच्या सभासदांची संख्या , अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरीकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागाव स्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियासह ) 
राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


( डॉ . प्रशात नारनवरे ) 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६/ भाद्र / आश्विन ३१-६ , शके १९३८ 


१५८५ 


अनुसूची 
भुम नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक - २०१६ 


प्रभाग | प्रभागाचे नांव 
क्रमांक 


प्रभागांची व्याप्ती 
( उत्तर , पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) 


प्रभागांची एकूण लोकसंख्या | जागा 
अनुसूचित जातीची क्रमांक 
लोकसंख्या, अनुसुचित 
जमाती लोकसंख्या 


जागा राखीव असल्यास 
कोणासाठी जसे अनु . जाती 
अनु .जाती/ नागरीकांच्या 
मागासवर्गासाठी वा 
स्त्रियांसाठी अनु .जाती 
स्रियांसाठी, अनु. जाती 
स्त्रियांसाठी , नागरीकांचा 
मागासवर्ग स्त्रियांसाठी 


१ साबळेवाडी | एकूण लोकसंख्या - २४०९ | १ अ 

रामहारीनगर | अ . जा . संख्या - ५६३ 
अविनाशनगर | अ . ज . संख्या - ८७ 

१ ब 
कुसूमनगर 


। 


उत्तर : न.प. हद्द ते स.नं . ५१- ५५- १०५- १२७-१२८ || १- अ अनु .जाती 
( सोनगिर हद्द व भोनगिरी हद्द ) 

१- ब सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
पुर्वः न.प.हद्द स .नं .१२८ -१४१- १८४ -२७०( हाडोंग्री हद्द ) 
दक्षिण : स .नं . २७० - २०२- २५४ ते आयटीआय ते 
स. नं.२३६ ते एस. टी . स्टँड गोलाई (पार्डी रोड उत्तर बाजू ) 
पश्चिमः एस .टी .स्टँड गोलाई ते इरिगेशन कार्यालय 
ते जिजाऊ चौक कुंथलगिरी रोड ते स.नं . २० - ५२ - ५१ 
(चिंचोली हद्द ) 


लक्ष्मीनगर | एकूण लोकसंख्या - २८४५ । २ अ 
विद्यानगर अ. जा . संख्या - ३९८ 
गालीबनगर । अ . ज . संख्या - ५२ 


उत्तर : पार्डी रोड दक्षिण बाजू एस . टी .स्टँड गोलाई | २- अ ना . मा . प्रवर्ग ( स्त्री ) 
ते दुध संघ ते स .नं .२३८ - २७१ 

२- ब सर्वसाधारण 
पुर्वः न.प. हद्द स.नं . २७१ -२७३ -२८८ ( वंजारवाडी हद्द ) 
दक्षिणः न.प.हद्द स.नं . २८८- २९३ -२९९ -२९८ 
पश्चिमः स.नं . २९८- ३१५ - २२२ ते डिपी रोड मार्गे 
बाजार समिती ते गोपाळघरे घर नं .२७२९ ते हाके 
घर नं .१३२२ ते कल्याण मोटे घ .नं .१३०२ ते कवडे 
घ.नं .१३०५ ते फलोरा टेलरींग दुकान ते ओंकार 
चौक अलमप्रभू रोड मार्गे गाडे वस्ती ते तपीसे 
घ.नं .२४८० ते नाना कांबळे घ .नं .२५९७ ते रविंद्र 
हायसूल घ .नं .२४२६ ते एस . टी .स्टँड गोलाई 


| नागोबा गल्ली | एकूण लोकसंख्या - २७१३ । ३ अ | उत्तर : रज्जाक बागवान घर नं . १९०९ / १ ते नामदेव | ३- अ अनु. जाती ( स्त्री ) 
कोष्टी गल्ली | अ . जा . संख्या - ४२३ 

माने घर नं .१६९४ त मसा जाधव घर नं . १६०४ ते | ३- ब सर्वसाधारण 
झगडे गल्ली | अ . ज . संख्या - २३ 

३ब डोके घर नं . १५७५ ते सासवडे घर नं . १५८१ ते 

लक्ष्मी रोड ते ग्रामीण रूग्णालय ते एस . टी .स्टँड 
गोलाई ते उपविभागीय अधिकारी कार्यालय ते परसराम 
घाडगे घर नं .२९११/ अ४ . 
पुर्वः परसराम घाडगे घर नं .२९११/ अ४ ते संजय 
बनसोडे घरनं .२६८८ /१ ते राजेंद्र सुर्वे घर नं .२७५२ 
ते टी . आर.शिंदे घर नं .२६७५ अलमप्रभू रोड पर्यंत 
दक्षिण : अलमप्रभू रोड टी . आर.शिंदे घर नं .२६७५ 
ते दातखिळे घर नं . २५२३ ते तहसिल कार्यालय ते 
न. प.वाचनालय ते कोष्टी समाज मंदिर ते नारायण 
बोत्रे घर नं .९७३ ते किसन आसलकर घर नं .९८१ 
ते जयराम उपरे घर नं .९८५ ते रमेश फलके घर 
नं .९८६/ २ ते होगाडे घर नं .९९८ ते संभाजी चौक 
पश्चिमः संभाजी चौक ते गांधी चौक ते खोले खुंड 
ते रज्जाक बागवत घर नं .१९०९/ १ ( आठवडी बाजार रस्ता ) 


१५८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २२- २८ , २०१६/भाद्र/ आश्विन ३१-६, शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


भुम नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक - २०१६ 


प्रभाग | प्रभागाचे नांव 
क्रमांक 


प्रभागांची एकूण लोकसंख्या | जागा | प्रभागांची व्याप्ती 
अनुसूचित जातीची 

क्रमांक 

( उत्तर , पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) 
लोकसंख्या, अनुसुचित 
जमाती लोकसंख्या 


जागा राखीव असल्यास 
कोणासाठी जसे अनु. जाती 
अनु. जाती / नागरीकांच्या 
मागासवर्गासाठी वा 
स्रियांसाठी अनु . जाती 
स्रियांसाठी , अनु. जाती 
स्रियांसाठी , नागरीकांचा 
मागासवर्ग स्त्रियांसाठी 


१ 


२ 


४ अ 


भिमनगर 

एकूण लोकसंख्या - २३६४ 
साठेनगर 

अ . जा . संख्या - ७८३ 
शेंडगे मस्कर | अ. ज . संख्या - २५१ 
गल्ली झोरापूर 
गल्ली 


४ ब 


४ 


| उत्तर : लेंढी नाला ते नागझरी नाला ते पारधी वस्ती 
ते विमल गवळी घर कुंथलगिरी रोड पर्यंत 

४ - अ अनु . जाती ( स्त्री ) 
| पुर्वः कुंथलगिर रोड विमल गवळी घर ते एस .टी .स्टैंड 

| ४- ब सर्वसाधारण 
| गोलाई 

दक्षिण : एस . टी . स्टँड गोलाई ते द्रोपती कसबे घर 
नं . १४८२/ १ ते शिवलींग नकाते घर नं. १४९७ ते हरिशचंद्र 
जाधव घर नं .१६०६ ते जोतीराम कदम घर नं . १९११ 
ते दिपक मुळे घर नं .१९९१ ते संजय होळकर घर नं 
२०१६ ते बाळु तेली घर क्र . २११८ ते तानाजी मस्कर 
घर नं . १९८०/ २ ते संभाजी शेंडगे घरनं .२१४८ / ४ 
पश्चिमः संभाजी शेंडगे घर नं .२१४८ / ४ ते शिवशंकर 
शेंडगे घर नं .२१४८ ते मधुर भोळे घर नं . २१७८ ते 
दिगांबर साठे घर नं . २१७२ ते बुध्द विहार ते कांतलिंग 
थोरात घर नं .२२४२ ते पद्मीन शिंदे घर नं . २२४९ ते 
लेंढी नाला पर्यंत 


गराडा , शेंडगे 

| एकूण लोकसंख्या - २८२८ । ५ अ 
गल्ली , रथ 

अ . जा .संख्या - २५३ 
| गल्ली , 

अ . ज . संख्या - १२ ५ ब 
मोगलवाडा 


उत्तर : नगर रोड स .नं .४२ ते ५० ते २६ ते १८ ते । 

त | ५ - अ ना . मा .प्रवर्ग 
कुंथगिरी रोड 

५- ब सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
पुर्वः कुंथलगिर रोड ते यशराज हॉटेल ते मुस्लिम 
कब्रस्तान ते स .नं .२१९ ते लेंढी नाला 
दक्षिण : लेंढी नाला ते शामा गायकवाड घर नं .२२५४ 
ते धनंजय शिंदे घर नं .२१६४ ते मनोहर साठे २१७४ 
ते सुब्राव भोळे घर नं .२१५१ ते महादेव गायकवाड 
स्व . धा . दुकन घर नं . २१४९ ते शिंदे किराणा दुकान 
घर नं . २२५८ ते बापु शेंडगे घर नं . २१३४ ते दगडु 
शेंडगे घर नं . २१३९ ते मठ बोळ ते डॉ . खोले घर 
नं .२११९ ते जमीर शेख घर नं . २१११/ १ ते शकुंतला 
जाधव घर नं .२०१७ ते गांधी चौक मिसाळ दुकान ते 
गंगाधर सरवदे घर नं .१०३६ ( बाजार रोड ) गंगाधर 
सरवदे घर नं.१०३६ ते रणखांब घरनं .१०५४ ते मुरलीधर 
घोडके घर नं .१०६५ ते शाळु घर नं .१०९८ / १ मन्यार 
घर नं . १११७ ते नामदेव पोळ घर नं .२३८२ 
पश्चिमः नामदेव पोळ घर नं .२३८२ ते थोरली वेस 
मजीद ते न. प. शाळा ते संजय साबळे घर नं . बाणगंगा 
नदी स .नं . १ ते स .नं . ३३ ते ४३ ते ४२ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ -२८ , २०१६/ भाद्र / आश्विन ३१-६ , शके १९३८ 


१५८७ 


प्रभाग | प्रभागाचे नांव 
क्रमांक 


प्रभागांची एकूण लोकसंख्या | जागा | प्रभागांची व्याप्ती 
अनुसूचित जातीची क्रमांक | ( उत्तर , पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) 
लोकसंख्या , अनुसुचित 
जमाती लोकसंख्या 


जागा राखीव असल्यास 
कोणासाठी जसे अनु. जाती 
अनु .जाती/ नागरीकांच्या 
मागासवर्गासाठी वा 
स्रियांसाठी अनु. जाती 
स्रियांसाठी, अनु. जाती 
स्त्रियांसाठी , नागरीकांचा 
मागासवर्ग स्त्रियांसाठी 


१ 


। 


६ अ 


| सर्व कसबा 
विभाग 
( मोगलवाडा 
देशमुख गल्ली 
वगळून ) 


एकूण लोकसंख्या - २५३८ 
अ . जा . संख्या - ३२८ 
अ . ज . संख्या - 0 


६- अ ना . मा .प्रवर्ग ( स्त्री ) 
६- ब सर्वसाधारण 


उत्तर : स.नं . ४१ ते २८ ते १९१ ते सिध्देश्वर उद्यान 
ते सुरेश नाईकवाडी घर नं . ६३६ 
पुर्वः सुरेश नाईकवाडी घर नं .७७/ १ ते साहेबराव 
नाईकवाडी घर नं .९१ ते भगवंत देशमुख घर नं .१०९ 
ते शुभांगी देशमुख घर नं .९१ ते शुभांगी देशमुख 
घर नं ५२४/१ ते नलिनी कुलकर्णी घर नं .५३० 
मारूती जाधव घर नं . ५३७ खानविलकर घर नं . 
५५९ ते थोरली वेस 
दक्षिणः बाणगंगा नदी स .नं .४२१ ते ४३७ 
पश्चिमः स.नं .४३७ ते ४८२ ते ४१ 


कोष्टी गल्ली 
मोमीन गल्ली 
शिवाजीनगर 


एकूण लोकसंख्या - २६१५ | ७ अ 
अ . जा . संख्या - २०१ 
| अ . ज . संख्या - २५ 

७ ब 


समर्थनगर 
शिवाजीनगर 
इंदिरानगर 
शिवशंकरनगर 


एकूण लोकसंख्या - ३७६५ । 
अ . जा . संख्या - ५१३ 
अ . ज . संख्या - १६२ 


उत्तर : बाणगंगा नदी त्रिंबके घर ते रघुनाथ होगाडे 
घर (निलगार खंड ) ते बाबू नवले घर ते बंड म्हेत्रे | ७- अ ना . मा .प्रवर्ग 
घर ते राजेंद्र बागडे घर ते नारायण बागडे दुकान | 

| ७- ब सर्वसाधारण( स्त्री ) 
परंडा रोड पर्यंत 
पुर्वः नारायण बागडे घर ते परंडा रोड मार्गे संतोष 
कांबळे ते जालन घर ते लेकुरवाळे घर ते शब्बीर 
शेख घर ते डोके घर घर ते अलमप्रभू नाला ( परंडा 
रोड ) 
दक्षिण : अलमप्रभू नाला ते स.नं . ३३३ बाणगंगा 
नदी पर्यंत 
पश्चिमः बाणगंगा नदी स .नं . ३३३ ते त्रिंबके घर 
उत्तर : राऊत लाईनमन ते जालन घर ते मधुकर 
भारती घर ते खोसे कॉम्प्लेक्स मेडिकल दुकान ते 

८ - अ ना . मा . प्रवर्ग ( स्त्री ) 
शिवाजी मुळे घर ते बदोले घर डिपी रोड मार्गे 

८ - ब सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
स . न .३१८ 

८ - क सर्वसाधारण 
पुर्वः स .नं .३१८ ते अलमप्रभू नाला ते स .नं . २९७ ते 
३०० 
दक्षिण : स.नं .३०० ते आरसोली रोड ते स .नं .३६८ 
ते ३९८ 
पश्चिमः ३९८ ते स.नं . ४०५ ते स. नं ४८४ ते 
स.नं . ४६९ ते स .नं .४५३ ते स.नं . ३३४ ते अलमप्रभू 
नाला ते परंडा रोड पुल ते थोपटे घर ते शेख घर 
ते राऊत घर 


स्थळ : उस्मानाबाद 
दिनांकः १२/ ०८ / २०१६ 


( डॉ . प्रशात नारनवरे ) 
जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद 


१५८८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६/ भाद्र/ आश्विन ३१-६, शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
BY THE COLLECTOR OF OSMANABAD 
DISTRICT 

3 . The total number of seats to be reserved 
NO .2016 /NPP /Desk - 1 /W . S .500 . In exercise of the powers for women 

: 9 
conferred on him by Order No. S . E . C ./MNP - 2005 /P .No . 17 /Ka 

(including the number of seats reserved for women 
5 , dated 3 May 2005 of the State Election Commissioner, 

belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes , and 
Maharashra, the draft order fixing the number of seats to be 

Backward Class of Citizens) 
elected and the extent of the wards into which the said 
municipal area of the Bhoom Municipal Council is to be divided 4 . Outof seats at serial number 3 , the number of seats Reserved 
and the wards reserved for Scheduled Castes, Scheduled 

for women blonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes , Backward Class of Citizens and Women (including Tribes , and Backward Class of Citizens from amongst the seats 
women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, 

reserved for Scheduled Castes, 
and the Backward Class of Citizens), as the case may be, as 

Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and 
shown in the Schedule to the draft order, bearing No 2016 / 
NPP/Desk - 1 /W . S .. 500 dated 05 .07.2016 was published as shown in item at serial number 2 ( a )[ (b ) and (c ). 
requireed by the provision to sub -section ( 1) of section 10 of 

respectively, are as under : 
the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchat and 
Industrial Townships Act, 1965 , for information of the residents 

(a) for the Scheduled Caste 

: 2 
of the Bhoom Municipal Council. As no objections are received 

(b ) for the Scheduled Tribes 

: 0 
by me inrespect of the said draft order. And the Divisional 
Commissionor and Regional Director , Municipal 

(c) for the Backward Class of Citizens : 3 
Administration , Aurangabad by their letter No 2016 /NPP / 

5 . Number of seats reserved for women as General 
Election / W .S .- 182 dated. 10 .8 .2016 giving final approval for 
Bhoom Municipal Council Ward formation , I, Dr. Prashant 

category 

4 
Narnavare , Collector of Osmanabad District in exercise of the 

(number of seats at serial number 3 minus number of 
powers conferred on me by State Election Commission , 

seats At serial number 4 ). 
Maharashtra , Ward formation for Municipal Council / Nagar 
Panchayat, rewise order No. S .E .C ./MNP -2016 /P .No . 10 /Ka-6 

2 . NOW , THEREFORE, in exercise of the powers conferred 
dated 15 June 2016 hereby make the following order namely ; 

on me by State Election Commission , Maharashtra , order No. 
S . E .C ./MNP - 2016 / P .No . 10 /Ka -6 , dated 15 June 2016 of the 

State Election Commission , Maharashtra , I Dr. Prashant 
ORDER 

Narnavre Collector of Osmanabad District, hereby fixed the 

number and extent of the wards into which the Bhoom 
WHEREAS , the Divisional Commissioner and 

MunicipalCouncil area shall be divided and specify the wards 
Regional Director,MunicipalAdministration , Aurangabad, by 

in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes, 
his order and notification No 2016 /MUN / Est/WS dated 

Scheduled Tribes and Backward Class ofCitizens and Women 
12 .05 .2016 issued under sub -section (2 ) of section 9 of the 

(including women belonging to the Scheduled Castes , 
Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchyat and 

Scheduled Tribes, and the Backward Class ofCitizens ) as the 
Industrial Townships Act, 1965 , has fixed for the Bhoom 

case may be , as shown in the Schedule to this Order. 
Municipal Council , the number of councillors to be elected 
and the number of seats to be reserved for the Scheduled 3. This Order shall take effect for the purpose of the next 
Castes, Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens 

general elections held immediately following the date of this 
and Women ( including the number of seats reserved for women Order. 
belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and 

Date : 12 /08 /2016 
the Backward Class of Citizens ), as shown below : 

Place : Osmanabad 
1. The number of Councillors to be elected : 17 
2 . The number of seats to be reserved . 

(Dr. PrashantNarnavre) 
(a ) for the Scheduled Casts 

Collector, Osmanabad 
for the Scheduled Tribes 


for the Backward Class ofCitizens : 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०१६/ भाद्र/ आश्विन ३१ - ६, शके १९३८ 


१५८९ 


SCHEDULE 


Ward Name of 


Total Population of 


Seat 


Extent of the Ward 


No. 


the ward 


ward ,SC Population 
ST Population 


No. 


If the seat is 
reserved for whom 
i. e . whether for SC 

ST, BCC , or for 
Women (including SC ) 
Women ,ST Women 
or BCC ,Women 


if any 


2 


3 


4 


5 


6 


1 A 


Sablewadi, 
Ramhari nagar 
A vinashnagar 
Kusumnagar 


T - 2409 
SC -563 
ST-87 


1 B 


North :Municipal limit to S . N . 51 - 55 - 105 - 1A - S . C . 
127 - 128 (Songiri Boundry & Bhongiri | 1 B -General Women 
Boundry). 
East: Municipal limit S.N . 128 - 141- 184- 270 
(Hadongri Boundry ) 
South : S .N .270 -202 - 254 to ITI College to S .N . 
236 to S . T . Stand Golai (Pardi Road North 
Side) 
West : S . T. Stand Golai to Irrigation Office to 
Jijau Chowk Kunthalgiri road to S . N . 20- 52 
51 (Chincholi Boundry ) 


IV 


2A 


Laxmi nagar, 

Vidhya 
nagar,Galib 

nagar 


T -2845 
SC -398 
ST-52 


2 B 


North : Pardi Road South side , S . T. Stand | 2A - B .C .C . Women 
golai to Dudh Sangh to S . N . 238 - 271. 2 B - General 
East : Municipal limit S . N . 271- 273 
288 (Vanjarwadi Boundry ) 
South :Municipal limit S .N .288 -293 -299 -298 . 
West : S .N . 298 -315 - 222 to Bazar Samiti via 
DP Road to GopalHouse N . 2729 to Hake 
H .No1322 to Kalyan Mote H . No 1302 to 
kawade H .No. 1305 to Flora Telering shop to 
Omkar Chouk , via Alamprabhu road Gade 
vasti to Tapise H ,.No. 2480 to Nana Kamble 
H . No 2597 to Ravindra Highschool 
H .No. 2426 to S . T. Stand Golai. 


ЗА 


Nagoba 
Galli, Koshti 
Galli ,Zagade 

Galli 


T - 2713 
SC -423 
ST -23 


3B 


North : Rajjak Bagwan H .No 1909 / 1 to | 3A - S . C . Women 
Namdev Mane H . N . 1694 to Masa Jadhav H . | 3 B -General a 
No 1604 to Doke H . No .1575 to Saswade H . 
No 1581 to Laxmi road to gramin Rugnalya 
to S . T ,. StantGolai to SDO office to Parasram 
Ghadge H . No 2911/A4. 
East : Parasram Ghadge H .N . 2911/A4 to 
Sanjay Bansode H .N . 2688 /1 to Rajendra 
Surve H .N . 2752 to T. R . Shinde H .No2675 to 
Alamprabhu road . 
South : Alamprabhu road , T .R . Shinde H .N . 
2675 to Datkhile H .N . 2523 to Tahsil office to 
N . P . Library to Koshti samaj mandir to 
Narayan Botre H . No. 973 to Kisan Asalkar 
H . No 981 to Jayram Upre H . No 985 to 
Ramesh Falke H .No 986 /2 to Hogade H . No 
998 to Sambhaji Chowk . 
West : Sambhaji Chowk to Candhi Chowk to 
Khole Kunth to Rajjak Bagwan H .N . 1909/1 
(Weekely Market road ) 


१५९० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ - २८ , २०१६/ भाद्र / आश्विन ३१- ६ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


Ward Name of 
No. theward 

No . of any 


Ward Wise 
(SC , ST) 


Seat 
No . 


Discription of 
Boundry of th ward 
(North , East, South , West) 


Reservation 
category , SC 
ST, BCC , women 
in SC , ST, BCC , 
Category 


1 


2 


Bhimnagar , 
Sathenagar, 
Shendge 
Maksar Galli , 
ZorapurGalli 


T- 2364 
SC -783 
ST-251 


4A 4B North : Lendi Nala to Nagzari Nala to 4A - S . C . Women 

Pardhiwasti to Vimal Gawali House up to 4 B -General 
Kundhalgiri road . 
East : Kunthalgiri road , VimalGawali House 
to S . T .Stand Golai. 
South : S . T .Stand Golai to Dropadi Kasbe 
H .N . 1482 /1 to Sivling Nakate H .No./ 1497 to 
Harichandra Jadhav H . N . 1606 to Jotiram 
Kadam H .N . 1911 to Deepak Mule H .N . 1991 
to Sanjay Holkar H .N . 2016 to Balu Teli H ,N . 
2118 to Tanaji Maskar H .N .1986 /2 to Sambhaji 
Shendge H .N . 2148 /4 . 
West : Sambhaji Shendge H .N . 2148/4 to 
Shivshankar Shendge , H .N . 2148 to 
Madhukar Bhole H .N . 2178 to Digambar 
Sathe H . N . 2172 to Buddh Vihar to Kantling 
Thorak H . N . 2242 to Padmin Shinde H . N . 
2249 upto LendiNala . 


07 


5A 


Garada , 
Shendge 
Galli , Rath 

Galli, 
Mogalwada 


T - 2828 
SC - 253 
ST- 12 


5 B 


North : Nagar road . S.N .42 to 50 to 26 to 18 5A -B . C . C . 
upto Kunthalgiri road . 

5 B - General Women 
East : Kunthalgiri road to Yashraj Hotel to 
Muslim Kabrastan to s .n . 219 upto Lendi 
Nala . 
South : Lendi Nala to ShamaGaikwad H .N . 
2254 to Dhananjay Shinde H . N . 2164 to 
Manohar Sathe H . N . 2174 to Subrao Bhole 
H .N . 2151 to Mahadev Gaikwad Retion Shop 
H .N . 2149 to Shinde Kirana Shop H . N . 2258 
to Bapu Shendge H .N . 2134 to Dagdu 
Shendge H .N . 2139 to Math lane to Dr. Khole 
H .N . 2119 to Zameer Saikh H .N . 2111/ 1 to 
Shakuntala Jadhav H .N . 2017 to Gandhi 
Chouk Misal Shop to Gangadhar Sarwade 
H . N . 1036 ( Bazar road ). Gangadhar Sarwade 
H . N . 1036 to Rankhamb H . N . 1054 to 
Murlidhar Godke H . N . 1065 to Sahlu H .N . 
1098 /1 to Maniyar H .N . 1117 to Namdev Pol 
H . N . 2382 . 
West : Namdev pol H . N . 2382 to Thorli Ves 
Masjid to N . P. School to Sanjay Sable house 
to Banganga river S .N . 1 to S .N . 33 to S .N . 43 
upto S.N . 42. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०१६/ भाद्र / आश्विन ३१-६ , शके १९३८ 


१५९१ 


Ward Name of 
No. the ward 

No . of any 


Ward Wise 
(SC , ST) 


Seat 
No . 


Discription of 
Boundry of th ward 
(North , East, South , West) 


Reservation 
category , SC 
ST, BCC , women 
in SC , ST, BCC , 
Category 


4 


5 


T-2538 
SC - 328 
ST-0 


6 A 
6 B 


Kasba 
Vabhag, 
( Excluding 
Magalwada, 
Deshmukh 

Galli ) 


North : S . N . 41 to 28 to 191 to Siddeshwar |6A - B . C . C . Women 
Garden to Suresh Naikwadi H . N .636 . 6 B - General 
East : Suresh Naikwadi H .N . 77/1 to Sahebrao 
Naikwadi H . N . 91 to Bhagwant Deshmukh 
H .N . 109 to Shubhangi Deshmukh H .N .524 / 
1 to Nalini Kulkarni H . N . 530 to Maruti 
Jadhav H .N . 537 to Khanwilkar H . N . 559 
upto Thorli Ves . 
South : Banganga river S .N . 421 to S .N . 437 
West : S .N . 437 to S . N . 482 to S .N . 41 . 


Koshti 

Galli, 
Momin 

Galli, 
Shivajinagar 


T- 2615 
SC - 201 
ST- 25 


7A 
7B 


North : Banganga river Trimbake House to |7A - B .C . C . 
Raghunath Hogade House (Nilgar Kunth ) | 7 B -General Women 
to Babu Nawale House to Bandu Mehtre 
House to Rajendra Bagade House to Naraya 
Bagade shop upto Paranda road . 
East : Narayan Bagade House to Paranda 
road Santosh Kamble Houseto Jalan House 
to Lekurwale House to Shabbir Saikh House 
to Doke House to Alamprabhu Nala (Pranda 
road ) 
South : Alamprabhu Nala to upto S .N . 333 
Bangaga river. 
West : Bangaga river S .N . 333 to Trimbake 
House . 


T- 3765 
SC -513 
ST- 162 


8C 


Samargh 
nagar, 
Shivaji 
nagar, 
Indira 

nagar, 
Shivshankar 

nagar 


North : Raut linemen to Jalan House to 8A - B . C . C . Women 
Madhukar Bharti House to Khose Complex 8 B -General Women 
Medical Shop to Shivaji Mule House to | 8C - General. 
Badole House via DP road upto S .N . 318. 
East : S .N . 318 to Alamprabhu Nala to S . N . 
297 to S . N . 300 . 
South : S .N . 300 to Arsoli Road to S .N . 368 to 
S .N . 398 . 
West : S .N . 398 to S .N . 405 to S . N .484 to S .N . 
469 to S .N .453 to S .N . 334 to Alamprabhu 
Nala to Pranda Bridge to Thopte House to 
Saikh House upto Raut House . 


Place :- Osmanabad 
Date :-12 /08 /2016 


(Dr. Prashant Narnavre) 
Collector, Osmanabad 


१५९२ 


१५९२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०१६/ भाद्र / आश्विन ३१- ६, शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


४० 

अधिसुचना 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

जा .क्र . जिउनिप/निवडणुक कृउबास सेलू / अधिसूचना/ २०१६/ ७६३ 
वाचा :- १) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम १९६३ 
अधिनियम १९६३ चे कलम १४ (४ ) अ . 

चे कलम १४( ४ ) अ. व नियम ८३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
२) महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 

करून मी जी . जी . पुरी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , परभणी कृषि 
अधिनियम १९६७ चे नियम ८३ नुसार 

उत्पन्न बाजार समिती सेलूच्या मतदार संघनिहाय निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित 
३) निवडणुक निर्णय अधिकारी कृषि उत्पन्न बाजार समिती , सेलू तथा 

सदस्याची नांवे खलील प्रमाणे प्रसिध्द करीत आहे . 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था तालुका सेलू यांचे निकाल 
पत्र दिनांक २२ .८ . २०१६ . 

नमुना क्र . ११ ( क ) 
( नियम ८३ पहा ) 


अ .क्र . 


निवडूण आलेल्या सभासदांचे नांव 


| निवडूण आलेल्या सभासदांचा पूर्ण पत्ता 


कदम भगवान रंगनाथराव 


ज्या मतदार संघातून निवडूण 
आले आहेत तो मतदार संघ 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 
सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


गजमल आशोक आनंदराव 


गाडेकर सुंदर बाबासाहेब 


देशमुख प्रकाश बालासाहेब 


निकम सदाशिव बापुराव 


सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


लहाने कुनाल हरिभाउ 
वाघ दिनकर भाउसाहेब 


मु . पो . देउळगांवगात ता . सेलु जि .परभणी 
मु . पो .डासाळा ता . सेलु जि . परभणी 
मु .पो .रायपुर ता .सेलु जि. परभणी 
मु . पो .सिमनगांव ता . सेलु जि . परभणी 
मु . राव्हा पो . वालुर ता . सेलु जि . परभणी 
मु . पो. आहेरबोरगांव ता. सेलु जि. परभणी 
मु .पिंपरी बु.. पो . मारगांव ता . सेलु जि .परभणी 
मु. पो .चिखलठाणा बु. ता . सेलु जि . परभणी 
मु . पो . झोडगांव ता . सेलु जि . परभणी 
मु . धनेगांव पो . कुंडी ता . सेलु जि .परभणी 
मु .पो . राजा ता. सेलु जि. परभणी 
मु . खुपसा पो. मोरेगांव ता . सेलु जि . परभणी 


सहकारी संस्था ( सर्वसाधारण ) 


जाधव निर्मला रामेश्वर 


सहकारी संस्था ( महिला राखीव ) 


सहकारी संस्था ( महिला राखीव ) 


पवार सुनंदा बाबासाहेब 
कटारे सुदाम रंगनाथराव 


सहकारी संस्था ( इतरमागासवर्गीय ) 


दळवे दामोधर दगडोबा 


सहकारी संस्था ( वि . जाती/ भ . जमाती ) 


डासाळकर रविंद्र विठठलराव 


ग्रामपंचायत ( सर्वसाधारण ) 


साडेगांवकर संजय नारायणराव 


मु . पो . वालुर ता . सेलु जि . परभणी 


ग्रामपंचायत ( सर्वसाधारण ) 


ग्रामपंचायत ( आर्थीकदष्टया दुर्बल घ ) 


डख शितल शिवाजी 
हिवाळे मालन रखमाजी 


मु . पो . गुगळीधामणगांव ता . सेलु जि . परभणी 
मु . राजा पो . हातंनुर ता . सेलु जि .परभणी 
मु .पो . वालुर ता . सेलु जि . परभणी 
महेशनगर सेलु ता . सेलु जि . परभणी 


ग्रामपंचायत ( अनु. जाती/ अनु . जमाती ) 
व्यापारी 


तोष्णीवाला सुरेंद्र भागीरथजी 
सोमाणी संतोष श्रीकिशनजी 


व्यापारी 


शेलार रतन माणिकराव 


गोविंदबाबा मठ सेलु ता . सेलु जि . परभणी 


हमाल मापाडी 


( जी . जी . पुरी ) 
जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था . परभणी. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६/ भाद्र / आश्विन ३१- ६, शके १९३८ 


१५९३ 


४१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

प्रारुप अधिसुचना 
जा . क्रं . २०१६ / मशाका/ जमाबंदी/ कावी -१६४७ . 
जा . क्रं . २०१५/ मशाका / जमाबंदी/ कावी - १०३१ .- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 
अध्यादेश २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रं .५ ) च्या कलम ३ ( १ ) 


अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , जिल्हाधिकारी , जालना याद्वारे उक्त 
अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिनस्त महसुल 
कार्यालयामार्फत नागरीकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियम 
कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय प्राधिकारी या बाबी 
खालील परिशिष्टामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे अधिसुचित करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ. क्रं . 


लोकसेवेचा तपशिल 


द्वितीय अपिल अधिका 

याचे पदनाम 


लोकसेवा | पदनिर्देशित अधिका -याचे | प्रथम अपिल अधिका 
पुरविण्यासाठी पदनाम 

याचे पदनाम 
विहित केलेली 
कालमर्यादा 
( दिवस ) 


१ 


। 


३० 


जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अपर जिल्हाधिकारी 


| जिल्हाधिकारी 


प्रकल्पग्रस्तांचे प्रकल्पग्रस्त असल्याचे 
प्रमाणपत्र 


३० 


अपर जिल्हाधिकारी 


| विकास आयुक्त तथा 
अध्यक्ष मैत्री कक्ष 


दयोजकांना महाराष्ट्र जमीन महसूल 
संहिता १९६६ च्या कलम ४४ ( अ ) 
च्या तरतुदीनुसार परस्पर औद्योगिक 
वापर सुरु करणे शक्य व्हावेत्याकरीता 
आवश्यक अधिकृत माहिती तातडीने 
उपलब्ध करुन देणे 


अपर जिल्हाधिकारी तथा 
शा . नि .क्रं . एनएपी - २०१५ / 
प्र . क्रं . २८ / टी - १ , दि . 
३१ .०३. २०१५ अन्वये गठीत 
जिल्हा स्तरावरील औद्योगिक 
अकृषिक वापर सहाय्यभूत 
समितीचे अध्यक्ष 


3 


। 


| 


३० 


औद्योगित प्रयोजनाथ जमीन 
खोदण्याची परवानगी (गौणखनिज 
उत्खनन ) 


१. तहसिलदार ५०० ब्रास अपर जिल्हाधिकारी | विकास आयुक्त तथा 
पर्यंत 

तथा समन्वय अधिकारी | अध्यक्ष मैत्री कक्ष 
२. उपविभागीय अधिकारी | मैत्री कक्ष 
२००० ब्रास पर्यंत 
३. जिल्हाधिकारी २५०० ब्रास विकास आयुक्त तथा प्रधान सचिव ( महसूल ) 

अध्यक्ष मैत्री कक्ष 


पर्यंत 


३० 


| उपविभागीय अधिकारी 


अपर जिल्हाधिकारी 


औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन 
वापरण्याकामी बिगर अधिसूचित वृक्ष 
तोड परवागी 


विकास आयुक्त तथा 
अध्यक्ष मैत्री कक्ष 


दिनांक - २१ .०९ . २०१६ 
स्थळ - जालना 


(शिवाजी जोंधळे ) 
जिल्हाधिकारी , जालना 


१५९४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२ -२८ , २०१६ / भाद्र/ आश्विन ३१ -६, शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


BY COLLECTOR 


Notification 


No. 2016 /mgo /Jamabandi/ws- 1647 . 
No. 2015 /MGO /Jamabandi/ws - 1031 :- In exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1) section 3 of the 
Maharashtra Right of Public Service Ordinanccs . 2015 


(MH .ord .No. V of 2015 ) Ithe Collector of Jalna District, hereby 
notify the public services rendered by the office the Collector 
through the subordinatc Revenue officers , along with the 
stipulated time limited for providing such Public Service, the 
Designated Officers , First Appllate Authorities and Second 
Applate Authorities, as specified in the Schedule appended 
herewith , for the purpose of the said Ordinance . 


Appendix 


Public Service 


Time limit 


Designated Officer 


FirstAppellat Officer 


Second Appellat 
Officer 


for 


providing 


30 


Additional Collector 


Collcctor 


Project Affected 
certificate for the project 
affected 


District Rchabitation 
Officer 


30 


Additional Collector & 
Nodal Officer Maitri 
Kaksh 


Additional Collector cum 
Chairman Industrial Non 
agricultural Use 
Facilitation Committee 
constituted as per G . R .No. 
NAP - 2015 / C .R .28 / T - 1, 
dated 31.03 .2015 


Development 
Commissioner & 
President Maitri 
Kaksh 


To provide official/ 
authenticated 
information to 
theconcerned 
enterprenncur so as to 
enable him to make use 
of land for industrial 
purpose on his own as 
er section 44 A of 
MLRC , 1996 


1. Tahsilder - up to 500 brass 


Permission for digging 
land (Minor Mineral 
Extraction ) for 
industrial Purpose 


Additional Collector & 
NodalOfficer Maitri 
Kaksh 


2 . Sub -DivisionalOfficer 
up to 200 brass 


Development 
Commissioner & 
President Maitri 
Kaksh 


3 . Collector - up to 25000 
brass 


Development 
Commissioner & 
President MaitriKaksh 


Principal Secretary 
(Revenue ) 


Sub - Divisional Officer 


Permission to cut any 
non - Scheduled tree for 
making use of land for 
industrial purpose 


AdditionalCollector & 
NodalOfficer Maitri 
Kaksh 


| Development 

Commissioner & 
President Maitri 
Kaksh 


Date - 21.09.2016 
Place - Jalna 


( Shivaji Jondhale ) 
Collector, Jalna 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


पशक,मुटकव संपादकः व्यवस्थापक श्री.संतोष मारुती मजे,शासकीय मुख्यालय, औरंगाबाद यांनी 


